Reg . No . NPCITY / 236 / 2015 - 17 


AURA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक २७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६-१२ , २०१७/ आषाढ १५ -२१ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे १५ , किंमत : रुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१ - ८ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती १-१५ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११५७ . 

__ जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक अ . का .- भूसंपादन-हिंगणाभोटा -कावि -९१- २०१७. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग संकीर्ण ११ -२०१४ -प्र . क्र . ७७- अ - २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ). सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात पुढे ज्याचा 
अ - एक -१ ( १३९० ). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ६- १२ , २०१७/ आषाढ १५-२१, शके १९३९ 


निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते ; 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. 

__ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदी याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

___ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहे . 

___ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

___ परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मलकापुर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु -०५-हिंगणाभोटा - २०१० - ११ . 
गाव :- मौजे हिंगणाभोटा , तालुका - नांदुरा , जिल्हा- बुलडाणा. 
भूमापन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


० 


० 


० 


<w 


० 


० 


एकूण क्षेत्र 


. . ३९४ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरणपत्र 
: - जिगांव प्रकल्प ( मोठा प्रकल्प ) 
: - कार्यकारी अभियंता, जिगांव धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव . 
: - या प्रकल्पामुळे मौजे रामपुर ता . नांदुरा जि . बुलडाणा येथील पुनर्वसनासाठी लागणारी जमिनीमुळे गावातील 

सुविधा वाढतील व जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होईल . 


प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६-१२, २०१७/ आषाढ १५ -२१ , शके १९३९ 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास : 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - तीन 
सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दुर करण्यासाठी आवश्यक असुन दुष्काळ प्रवण भागातील 
कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमीनीवर असुन शेतक- यांची संम्मती आहे. यामध्ये 
कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापीत होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 

अनुसूची- चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नविन भुसंपादन कायदा, २०१३ कलम (६) मध्ये अन्वये सामाजिक परिणाम निधारर्णातुन सुट आहे . ( प्रमाणपत्र सहपत्रित केले आहे.) 

अनुसूची- पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) श्री . एस . ए . खांन्दे, उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा . 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : - 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 
निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कार्यालय , मलकापुर , येथे निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११५८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक अ . का .- भूसंपादन-हिंगणाभोटा- कावि-९०- २०१७. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग संकीर्ण ११-२०१४- प्र. क्र . ७७- अ- २ दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील १००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल . 

___ उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे). सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात पुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ; 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदी याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट - कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६- १२ , २०१७/ आषाढ १५-२१ , शके १९३९ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यासविशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मलकापुर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु -०५ -हिंगणाभोटा- २००८ - ०९ . 

गाव :- मौजे हिंगणाभोटा , तालुका- नांदुरा , जिल्हा- बुलडाणा . 
अ . क्र . 

भूमापन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


Mr०००० ********* 

००- 


*| 


एकूण क्षेत्र 


. . 


१२ ५९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरणपत्र 


प्रकल्पाचे नाव 


: - जिगांव प्रकल्प ( मोठा प्रकल्प ) 


प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन 


: - कार्यकारी अभियंता, जिगांव धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव . 


समाजाला मिळणारे लाभ : - या प्रकल्पामुळे मौजे हिंगणाभोटा ता . नांदुरा जि . बुलडाणा येथील पुनर्वसनसाठी लागणारी जमिनीमुळे 

गावातील सुविधा वाढतील व जीवनमानात ( STANDARD OF LIVING) सुधारणा होईल . 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास : सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दुर करण्यासाठी आवश्यक असुन दुष्काळ प्रवण भागातील 
भाग पाडणारी कारणे 

कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असुन शेतक- यांची संम्मती आहे. यामध्ये 
कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापीत होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६ - १२ , २०१७/ आषाढ १५- २१ , शके १९३९ 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नविन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम (६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम निधारर्णातुन सुट आहे . ( प्रमाणपत्र सहपत्रित केले आहे. ) 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : - निरंक 

आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : - निरंक 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कार्यालय, मलकापुर , येथे पाहता / निरिक्षण करता 
येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक ८ मे २०१७. 


डॉ . चंद्रकांत पुलकुंडवार , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११५९ . 


शुध्दीपत्र 


क्रमांक शिरस्तेदार - भूसं - कावि -३२८ - २०१७. 


प्रक 


जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे कलम ११ प्रसिद्धी पत्र क्रमांक भू . सं .- अका- कावि- ८४० - २०१६ , दिनांक ४ - ०८ - २०१६ अन्वये उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मोर्शी यांचेकडील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३- ४७ - २०१५- १६ मौजा पोरगव्हाण, ता . वरुड , जि . अमरावती या 
प्रकरणात कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ अमरावती विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक ऑगस्ट २५ -३१, २०१६ पान क्रमांक २१ 
व २२ अ . क्र .- २३८२ वर प्रसिद्ध झालेली आहे. सदर अधिसूचना प्रसिद्धीनंतर काही भूधारकांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपानुसार सुधारित संयुक्त 
मोजणीमध्ये खालील दोन गट नंबर मध्ये संपादन क्षेत्रात वाढ झाली असल्याने त्याबाबतची दुरुस्ती खालीलप्रमाणे वाचावी. उर्वरित इतर मजकुरात 
कोणताही बदल नाही. 


असा वाचावा 


संपादनाचे प्रयोजन : पाझर तलाव पोरगव्हाण चे कामाकरीता भूसंपादन . 

___ अनुसूची-एक मध्ये प्रसिद्ध झालेला मजकूर 
अ . क्र . भूमापन क्र . किंवा अंदाजित ( क्षेत्र) अ. क्र . 

गट नंबर ( हेक्टर आर मध्ये ) 
( २ ) 

( ३) 
१२८ 

० २७ 
१३१ 

० ७० 


भूमापन क्र . किंवा 

गट नंबर 


अंदाजित ( क्षेत्र ) 
( हेक्टर आर मध्ये ) 


- 


(२ ) 


( ३) 


- 


१२८ 


०८० 
१२९ 


१३१ 


- 


एकूण 


. . ६०२ 


एकूण 


. . ७१४ 


अमरावती : 
दिनांक २१ जून २०१७ 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


अ - एक - २ ( १३९० ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६- १२ , २०१७/ आषाढ १५-२१ , शके १९३९ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११६० . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक अ. का -प्र . अ.- कावि - ५७४ - २०१७. 

ज्याअर्थी, समूचीत शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक २१ / २०१७, दिनांक ७ जानेवारी , २०१७ 
अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची – एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याचा जिल्हाधिका- यांने कलम -१५ च्या पोट- कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि त्याअर्थी, अनुसूची -तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समूचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . अभिषेक देशमुख , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वाशिम , जिल्हा वाशिम यांना 
पदनिर्देशीत करीत आहे . 


अनुसूची -एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०- ४७ - २०१३- १४ 
गाव :- काटा , तालुका- वाशिम , जिल्हा-वाशिम . 


अ . क्र . 


संपादित क्षेत्र 


सर्व्हे नं ./ गट नं . 

( २ ) 


न 


( ३ ) 


हे . आर 
००९ 


- 


७७ पै . 


एकूण 


. . 


० ०९ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
: - खडकी ( सं ) लपायो पोच रस्त्याचे कामाकरीता . 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्यालयाचेवर्णन 


: - लपायो पोच रस्त्याचे कामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: - या प्रकल्पाद्वारे ३५२ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६-१२, २०१७/ आषाढ १५ -२१ , शके १९३९ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक . 

अनुसूची चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक . 


लय 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११६१ . 

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक अ . का - प्र . अ - कावि - ५७७- २०१७. 

ज्याअर्थी, समूचीत शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक २४ / २०१७, दिनांक ७ जानेवारी , २०१७ 
अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याचा जिल्हाधिका - यांने कलम - १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि त्याअर्थी, अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समूचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . अभिषेक देशमुख , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वाशिम ,जिल्हा वाशिम यांना 
पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२- ४७ - २०१४ - १५ 

गाव :- कुत्तरडोह , तालुका-मालेगांव , जिल्हा- वाशिम . 
अ . क्र . सर्वे नं ./ गट नं . 

संपादित क्षेत्र 
( २ ) 

हे . आर 

० ०२ 
१० पै . 

० १५ 


( ३ ) 


४ पै . 


एकूण 


. . 


० १७ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
: - मौजे कुत्तरडोह येथील जमीन कुत्तरडोह लपायोच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता. 
: - कुत्तरडोह लपायो 
: - या प्रकल्पाद्वारे ३७९ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे. 


प्रकल्पाचे नाव 


समाजाला मिळणारे लाभ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६-१२ , २०१७/ आषाढ १५-२१ , शके १९३९ 


अनुसूची -तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक . 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११६२ . 

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक अ. का -प्र . अ- कावि- ५८० - २०१७. 

ज्याअर्थी, समूचीत शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक २७/ २०१७, दिनांक ७ जानेवारी, २०१७ 
अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याचा जिल्हाधिका- यांने कलम - १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे. 


आणि त्याअर्थी, अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समूचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . अभिषेक देशमुख , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम , जिल्हा वाशिम यांना 
पदनिर्देशीत करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३ - ४७ - २०१४ - १५ 
गाव :- वरदरी खु., तालुका- मालेगांव , जिल्हा -वाशिम . 


अ . क्र . 


सर्वे नं ./ गट नं . 


संपादित क्षेत्र 


न 


हे . आर 


० 


० 


० 


. 


० 


एकूण 


. . ०४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ६- १२ , २०१७/ आषाढ १५-२१ , शके १९३९ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प नाव 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरणपत्र 
: - मौजे वरदरी खु. येथील जमीन कुत्तरडोह लपायोच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता 
: - कुत्तरडोह लपायो 
: - या प्रकल्पाद्वारे ३७९ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 

अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक . 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११६३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक अ . का -प्र . अ - कावि - ५८३- २०१७. 

ज्याअर्थी, समूचीत शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम 
११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक १८/२०१७, दिनांक ७ जानेवारी , २०१७ अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याचा जिल्हाधिका- यांने कलम - १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि त्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समूचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . अभिषेक देशमुख, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम , जिल्हा वाशिम यांना 
पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४- ४७ - २०१२- १३ 
गाव :- गोवर्धन , तालुका -रिसोड, जिल्हा- वाशिम . 


अ . क्र . 


सर्व्हे नं ./ गट नं . 

( २ ) 


C 


संपादित क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 
० १५ 


४४४ पै. 


- 


एकूण 


. . 


० १५ 


अ- एक -३ ( १३९०) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६- १२ , २०१७ / आषाढ १५-२१ , शके १९३९ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरणपत्र 
: - मौजे गोवर्धन येथील जमीन मसला पेन ते मांगुळ झनक प्रजिमा ५२ रस्त्याचे बांधकामाकरीता 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाचे नाव 


: - प्रजिमा ५२ रस्त्याचेबांधकामकरीता 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: - पर्यायी रस्ता उपलब्ध नसल्यामुळे जमीन संपादित करणे आवश्यक आहे. 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक . 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक . 


वाशिम : 
दिनांक १२ जून २०१७ 


अभिषेक देशमुख , 
उपविभागीय अधिकारी तथा , 
भूसंपादन अधिकारी , वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . ११६४ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक अ . का .- भूसंपादन -प्र ४- कावि- ४३४ -२०१७. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना, क्रमांक एम . आय . 
एस . - २०१४- सी . आर. ७७ - अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहूं अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना ( सदरहूं कायद्याच्या कलम ९ मधील पोट- कलम ( झ अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या 
जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्यावतीने समुचित शासन म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 


आणि ज्याअर्थी, अधिसुचनेनुसार यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, अनुसूची- १ मध्ये 
दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी " असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-२ मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक 
आहेकिंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) याबाबत जिल्हाधिकारी , 
वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदई कायद्याच्या कलम-२ च्या पोट- कलम ( १) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन 
संपादन करण्यात येते , असे अधिसूचीत करणे आवश्यक आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सदई भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची (३) मध्ये नमूद केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची (४) मध्ये नमूद केलेला आहे. 

___ आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ च्या पोट -कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची (५) मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास, अनुसूची (५) मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ६- १२ , २०१७ / आषाढ १५- २१ , शके १९३९ 


११ 


त्याअर्थी, आता , आता सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ चे पोट -कलम ( ४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदर्तु भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाह पर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजानिर्माण करणार नाही . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट 
कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणिवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही 
नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई देण्यात येणार नाही . 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदर्ह भूमी संपादन कायद्याचे कलम -११ च्या पोट- कलम (५) अन्वये, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० च्या उप-नियम ( ३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, सदर्ह कायद्याचे कलम ३, पोट- कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांस पदानिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

भूमीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक - ०६ - ४७- २०१५ - १६ . 

गाव :- वडगांव रंगे , तालुका- कारंजा , जिल्हा- वाशिम . 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

७/ १२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे 


अ . क्र . 


क्षेत्र 


न 


(३ ) 


h, 


हे . आर 


० 


www 


० 


-Yor01 


하하하하하 


० 


० 


० 


० 


ro 


0 


० 


० 


- 


- 


० 


० 


० 


- 


० 


- 


० 


० 


० 


- 


० 


० 


० 


१० / ३ 
११ / २ 
११/ ३ 
१४ / २ 

२० 
२१ / १ 
२१/ १ 
२५ / १अ 

२५ / १ 
२५ / १क 
२५ /१क 
२५ / १ब 
२५ / ४ 
२६/ १ 
२६ / १ 
२६/ ३ 
२८ / १ 
२८ / २ 


० 


० 


० 


० 


० 


- 


- 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


३ 


० 


० 


एकूण . . 


१७३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६- १२ , २०१७ / आषाढ १५-२१ , शके १९३९ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचेविवरण : - मौजे वडगाव येथिल बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्त्याकरीता 
प्रकल्पाचे नाव 

: - वडगाव ल . पा . योजना, ता . कारंजा लाड, जिल्हा वाशिम 
प्रकल्पाचा कामाचा तपशील : - मौजे वडगाव येथिल बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्त्याकरीता 
सामाजिक फायदे : - दळण वळण सोईचे होईल . 

अनुसूची -तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास : - निरंक 
भाग पाडणारी कारणे 

अनुसूची- चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - ( सामाजिक परीनामाचेनिर्धारण करणा - या यंत्रणेचेदिल्याप्रमाणे ) 

समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, वाशिम यांचे अधिसूचनेनुसार कार्यकारी यंत्रणेचे पत्र क्र . ११९४-रेशा - भूस- २०१६ ,दिनांक २३- ०४ - २०१६ व 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १३- ०३ - २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण (२) व प्रकरण (३) मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 
सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १) ज्या अधिका-याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
( २ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक 
( ३ ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : - निरंक 

झाली आहे . त्याचा तपशील 

टीप : - उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांच्या 
कार्यालयात करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११६५. 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक अ . का .- भू .स .प्र- ४- कावी ४३६- २०१७. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना , क्रमांक एमआयएस 
२०१४-सीआर ७७-ए-२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदई अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
जमीन संपादन करतांना ( सदहूं कायद्याच्या कलम ९ मधील पोट- कलम ( झ अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत 
त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्यावतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अधिसुचनेनुसार यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, अनुसूची- १ मध्ये 
दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची -२ मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक 
आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) याबाबत जिल्हाधिकारी , 
वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदई कायद्याच्या कलम -२ च्या पोट -कलम ( १) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन 
संपादन करण्यात येते , असे अधिसूचीत करणे आवश्यक आहे . 

____ आणि ज्याअर्थी, सदहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ३ मध्ये नमूद केले आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ४ मध्ये नमूद केलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ च्या पोट -कलम १ नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची ५ मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची ५ मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६-१२ , २०१७/ आषाढ १५- २१ , शके १९३९ 


१३ 


प्रक 


त्याअर्थी, आता, आता सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ चे पोट -कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदर्ह भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजानिर्माण करणार नाही ; 

___ परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट - कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल ; 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही 
नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई देण्यात येणार नाही . 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम- ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त 
नियम ” असा करण्यात येईल ) चे नियम १० , उप-नियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


अनुसूची- एक 

भूमीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक -०९- ४७-२०१५- १६ . 

गाव :- देवचंडी , तालुका - कारंजा , जिल्हा-वाशिम . 
सर्व्हे नंबर / 

७ / १२ प्रमाणे 
गट नंबर 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 

१० ६६ 
४७पै 

०१ ९१ 


संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 


क्षेत्र 


( ४ ) 


हे . आर 


४५पै 


० १२ 


एकूण . . 


० ३२ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : - मौजे देवचंडी येथील बुडीत क्षेत्रातील डाव्या बाजुकडील पर्यायी रस्त्याकरीता . 
प्रकल्पाचे नाव 

: - किनखेड ल . पा . योजना, ता . कारंजा लाड , जिल्हा वाशिम . 
प्रकल्प कामाचा तपशील : - मौजे देवचंडी येथील बुडीत क्षेत्रातील डाव्या बाजुकडील पर्यायी रस्त्याकरीता . 
सामाजिक फायदे 

: - दळणवळण सोईचे होईल . 


oया । 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास : - निरंक 
भाग पाडणारी कारणे 

अनुसूची- चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - ( सामाजिक परीणामाचेनिर्धारण करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 

समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, वाशिम यांचे अधिसूचनेनुसार कार्यकारी यंत्रणेचे पत्र क्र . ११९४ -रेशा-भुसं - २०१६ , दिनांक २३-०४-२०१६ व 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक १३- ०३ - २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण ( २) व प्रकरण ( ३ ) मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 
सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १) ज्या अधिका -याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अ -एक - ४ ( १३९० ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६-१२, २०१७/ आषाढ १५-२१ , शके १९३९ 


: - निरंक 


( २ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 
(३ ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार 

झाली आहे . त्याचा तपशील 


: - निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचेनिरीक्षण ( Plan चे)निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड 
यांच्या कार्यालयात करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ११६६ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक अ . का .- भू. सं .प्र- ४- कावी ४३८ - २०१७. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना, क्रमांक एमआयएस 
२०१४-सीआर ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
जमीन संपादन करतांना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ९ मधील पोट- कलम ( झ - अ ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या 
बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्यावतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात 
आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अधिसुचनेनुसार यांना शासनाच्यावतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, अनुसूची-१ मध्ये 
दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-२ मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक 
आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) याबाबत जिल्हाधिकारी , 
वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -२ च्या पोट- कलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी 
जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसूचीत करणे आवश्यक आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-३ मध्ये नमूद केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-४ मध्ये नमूद केलेला आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-५ मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ). 

त्याअर्थी, आता, आता सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजानिर्माण करणार नाही ; 

परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट - कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल ; 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही 
नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई देण्यात येणार नाही . 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचेकलम -११ च्या पोट-कलम ( ५) अन्वये, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त 
नियम ” असा करण्यात येईल ) चे नियम १० , उप -नियम (३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी , सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांस पदानिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६- १२ , २०१७/ आषाढ १५- २१ , शके १९३९ 


१५ 


अनुसूची- एक 

भूमीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक -०७- ४७ - २०१५- १६ . 
गाव :- किनखेड , तालुका- कारंजा, जिल्हा -वाशिम . 


अ . क्र . 


७ / १२ प्रमाणे 


सर्वे नंबर 
गट नंबर 
( २ ) 


संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 


क्षेत्र 


( ३ ) 


( ४ ) 


c 


हे . आर 


हे . आर 
१४१ 


० 


० 


२४/ १पै 

२४/ २पै 
२१/ १अ पै 

२५ / १पै 


० 


Yr» 


4954 


० 


२५/ १पै 


० 


० 


२ ०२ 


० 


० 


० ८१ 
१६२ 
२ २४ 


० 


२५/ १पै 
२५ /१पै 
२६/ ३पै 
२६/ ३पै 
२६/ ३पै 
२७/ ३पै 
२७/ ३पै 
२७/ २पै 
२७/ १पै 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


ॐ 


एकूण . . 


१४३ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचेविवरण : - मौजे किनखेड येथील बुडीत क्षेत्रातील डाव्या बाजुकडील पर्यायी रस्त्याकरीता . 
प्रकल्पाचे नाव 

: - किनखेड ल . पा . योजना , ता . कारंजा लाड , जिल्हा वाशिम. 
प्रकल्पाचे कामाचा तपशील : - मौजे किनखेड येथील बुडीत क्षेत्रातील डाव्या बाजुकडील पर्यायी रस्त्याकरीता . 
सामाजिक फायदे 

: - दळणवळण सोईचे होईल . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - निरंक 

अनुसूची- चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - ( सामाजिक परीणामाचेनिर्धारण करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 

समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , वाशिम यांचे अधिसूचनेनुसार कार्यकारी यंत्रणेचे पत्र क्र . ११९४ -रेशा- भुसं -२०१६, दिनांक २३- ०४ - २०१६ व 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक १३ - ०३ - २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण ( २) व प्रकरण ( ३ ) मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 
सबब , माहिती निरंक . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १ ) ज्या अधिका -याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
( २) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक 
( ३ ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : - निरंक 

झाली आहे . त्याचा तपशील 

टीप : - उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांच्या 
कार्यालयात करता येईल . 


कारंजा : 
दिनांक १५ जून २०१७ . 


( अवाच्य ), 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, कारंजा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


